


This PDF you are browsing now is a digitized copy of rare books and manuscripts from the Jnanayog1 
Dr. Shrikant Jichkar Knowledge Resource Center Library located in Kavikulaguru Kalidas Sanskrit 
University Ramtek, Maharashtra. 


KKSU University (1997- Present) in Ramtek, Maharashtra is an institution dedicated to the advanced 
learning of Sanskrit. 

The University Collection is offered freely to the Community of Scholars with the intent to promote 
Sanskrit Learning. 


Website 
https://kksu.co.in/ 


Digitization was executed by NMM 


https://www.namami.gov.in/ 


Sincerely, 


Prof. Shrinivasa Varkhedi 
Hon'ble Vice-Chancellor 


Dr. Deepak Kapade 
Librarian 


Digital Uploaded by eGangotri Digital Preservation Trust, New Delhi 
https://egangotri.wordpress.com/ 


CC-0. In Public Domain. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


| mn te = संस्कृत = रामटेक 
हस्तलिखित संग्रह 


दाखल क्र. 1] 2 2 | विषय ERAJ ` काऊ 
नाव Å do senp] ५७१] alear = 


लेखक / लिपीकार NN A) 
—— UV = 
MP NG mm 2)0 1947 ` पूर्ण/ अपूर्ण 





CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


















































Bue VIT 772 
og f == Få 


i 

P 

ke > : | 
Wi 

A | 




























































































































































































































































































































































































|| श्रीगोपाठकृष्णायनमः ॥ ॥ प्रातः कृतनिसक्रियःप्रादखोदेशादिसंकीर्सतत्त | 
| | त्काठेसपम्यादिसस्ेपिप्रथान भूतामष्टमीमेवसंकीं श्रीकृष्णप्रीत्यर्थजन्माष्टमीत्र 
| | FER ॥ जयंतीयोगसचेजन्माष्टमीत्रतंजयंतीत्रतेचंतंत्रेणकरिष्यइतिसंकरप 
| 194 Ü ताग्रपाजेजल्ग्रहोत्वा ॥ वासुदेवंसमुद्दिश्यसवपापप्रशांतये ॥ उपवासंक 
0 | रिष्यामिङृष्णाष्टम्यांनमस्यहं ॥ अशक्तो फलानिभक्षयिष्यामीयायूहं। ॥ आज 
g समरणयावद्यन्मयादुष्कृतंकृतं l तत्मणाशयगोविंदप्रसीदपुरुषोत्तम ll इतिपा 
orea ततःसुवर्णरजतादिमय्योसुण्मय्योवांभित्तिलिखितावाप्रतिमा 
| यथाकुलाचारकायो: Ü तायथा ॥ पयकेप्रसुपतदेवक्याःस्तनपिबंतींश्रीङृष्णप्रति 


र 
| 
॥ [मांनिधाय जयंतीसत्वेलवन्यदेवक्याउत्संगेदितीयांत्रीष्णमूर्तिनिधाय पर्यकस्थ || 
९ 
९ 


~ i 


| देवकीचरणसंवाहनपरॉलक्ष्मी निधाय भित्यादोखङ्गधरंबसुदेवं नंदगोपीगोपा 
९|न्ठिखिता प्रदेशांतरेमंचकेप्रसूतकन्ययांसहयशोदाप्रातिमां पीठांतरेवसुदेवदेव 
/ कीनंदयशोदाश्रीङष्णरामचंडिकाइतिससप्रतिमाश्रस्थापयेत्‌ aaa 








CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


जन्माष्ट | करणाशक्तोवसुदेवादिचंडिकांताःसपवायथाचारंयथाशक्तिवाकृला अन्याःस ||| पूजा. 
॥ १॥ [lamaa ॥ ॥ निशीथासन्नप्राकालेखालाआचम्यप्राणानाय|$| 
म्यश्रीक्ुष्णप्रीयथसपरिवारश्रीकष्णपूजांकरिष्यहतिसंकर्प्य अथवाअस्माकमि |! 
दादि जन्माष्टमीब्रतकस्पोक्तफलावातयेधमाथकाममोक्षचतुविधपुरुषाथसिच्य 
थंसपरिवार श्रीगोपालङ्ष्णप्रीयथयथासंपादितसामम्याषोडशोपचारे:पूजांकरि 
ष्ये ॥ तदंगंआसनवििंपुरुषसूक्तादिन्यासान्करिष्येकलशाद्यचनंचकरिष्येइति 
९ | संकरप्यतानिकृलानिविष्नतासिच्यर्थगणपतिंपोडशोपवारे संपूज्य मूर्ती नां प्राणप्र | 
: Ísai पर्यकस्थांकिन्नराचेयुंतांध्यायेचुदेवकी ॥ श्रीकृष्णंबालकंध्या 
येत्पयेकेस्तनपायिनं ॥ श्रीवत्सवक्षसंशांतंनीलोत्पलदुङच्छविं ॥ संवाहयंतींदेव || 
क्‍्याःपादोध्यायेचतांश्रियं ॥ एवंध्यात्वा ॥ सहसशीषा०देवक्येनमःइतिदेवकीमा | ia 





वाह्य मूलमंत्रेण श्रीकृष्णायनमः श्री कृष्णमा वाह यामी तिआव वाद्य लक्ष्मींचावाद्य 
वक्‍येवसुदेवाययशोदायेनंदायक्ृष्णायरामायचंडिकायेइतिनामभिरावाह्य लि 


| खितादिदेवताश्च सकलपरिवारदेवताभ्योनमइल्यावाह्य ( मूलमंत्रेणसूक्तर्चावा 
अन्नावाहितदेवक्यादिपरिवारदेवतासहित श्रीकृष्णायनमइत्यासनपाद्याध्यांचम || 
नीयाभ्यंगखानानिदत्वापंचासतखानांतेचंदनेनानुलेपयेत्‌ ॥ शुद्धोदकाभिषेकां | 
तेवख्रयज्ञोपवीतगंधपुष्पाणिधूपदीपोच ॥ विश्वेश्वरायविश्वायतथाविश्वोद्धवाय | 
au विश्वस्यपतयेतुभ्यंगोविंदायनमोनमः ॥ यञ्गेश्वरायदेवायतथायज्ञोद्भवायच 
| ॥ यज्ञानांपतयेनाथगोविंदायनमोनमः ॥ इतिमंत्राभ्यांमूलमंत्रादिसमुचिताभ्यां 
0॥ दयात्‌ ॥ जगन्नाथनमस्तुभ्यंसंसारभयनारान ॥ जगदीश्वरायदेवायभूतानांप 
adam: ॥ इतिनेवेद्यं ॥ मूलमंत्रादिकंसवत्रयोज्यं ॥ तांबूलादिनमस्कारप्रदक्षि 
|| णापुष्पांजस्यंतंकार्य ) UU अथवोद्यापनप्रकरणो क्तवियिनापूजा ॥ सायथा ॥ | 
= ॥१उक्तप्रकारेणध्यानावाहनेकृतला ॥ पुरुषएवेदं० ॥ देवात्रह्मादयोयेचस्वरूपंनविदु 
feet Ut अतस्लांपूजयिष्यामिमातुरुत्संगवासिनं ॥ आसनं ॥ एतावानस्य०॥ | ९ 
|¢ | अवतारसहस्ताणिकरोषिमधुसूदन ॥ नतेसंस्यावताराणांकश्चिजानातितत्ततः। | | 


= = 


C> = 


= 
=> 





= = 
= 





CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





(I | 
Ó 


. 0 [aru Gara ॥ जातःकंसंवधार्थायभूभारोत्तारणायंच ॥ देवानांचहिता |; | am 
) Í थोयधमसंस्थापनायच ॥ कोरवाणांविनांशांयपांडवानांहितायच ॥ गृहाणार्ध्यं | 
$ | मयाद॑त्तदेवक्यासहितोहरें ॥ अध्य ॥ तस्माद्विराळ० ॥ सुरासुरनरेशायक्षीरा 
बिधिशयनायच ॥ कृष्णायवासुदेवायददाम्याचमनंशुभं ॥ आचमनीयं ॥ यत्पुरु 
| |षेण०॥ नारायणनमस्तेस्तुनरकाणवतारक l गंगोदकंसमानीतंखानाथप्रतिग 
Chaat ॥ ari ॥ आप्याये्यादिपंचभिमत्रेः ॥ पयोदधिघ्ृवतक्षोद्रशकेराखानमु 
9 त्तमं ॥ तृस्यथदेवदेवेशगृह्यतांदेवकीसुत ॥ पंचाम्रतं l मधुवाताइतितृचेनमधु 
9 | पकेखानंसमपयामि ॥ गंधद्वारां इति ॥ मलयाचलसंभूतचंदनागरुवासितं ॥ | 
५ | तोयमेतत्सुखस्पर्शख्नानार्थप्रतिगृह्तां ॥ चंदनोदकरानं० ॥ कनिक्रददिलादि |; 
|¢ भिःसुगंवितेलोन्मदनेनोष्णोदकेनमांगलिकखानं ॥ gaard महाभिषेक | 
0॥ आचमन ॥ ITO ॥ क्षोमंचपट्टसूत्रायंमयानीतांशुकंशुभ ॥ गह्यतादिवदेवश | 
||| म्यादत्तंसुरोत्तम ॥ वस्रं ॥ तस्मायज्ञा० ॥ नमःकृष्णायदेवायशंखचक्रधरायच ॥ | 








|| ्र्सूत्रेजगन्नाथण्हाणपरमेश्वर NAT ॥ तस्मायज्ञा ० ॥ नानागंधसमायु | 
क्तंचंदनंचारुचाचत ॥ कुंकुमाक्ताक्षतेयुक्तंगृह्यतांपरमेश्वर॥ गंधं ॥ अक्षताश्चसु | 
Tage ॥ अलंकारार्थ० ॥ अहिरिवभोगेःपर्येति० ॥ सुगंधामोदजनकंसवेदाघा | ५ | 
णतपेणं ॥ सुरभिद्रव्यजातंयड्रक्त्यातुभ्यंसमपये ॥ परिमलद्रव्याणिसो भाग्यद्रन्या | | 
णिसमपयामि॥ तस्मादः्ा^।पुष्पाणिया निदिव्यानिपारिजातो द्भवानिचोमाल 
तीकेसरादीनिपूजार्थप्रतिगृद्मतां ॥ पुष्पाणि ॥ अथांगपूजा ॥ श्रीकृष्णायनमः | 
9 पादोपूजयामि॥ संकषणायनमःयुसोपू०॥ कालासनेनमः जानुनीपू १ get 
काक्षाय० जंघेपू० ॥ विश्नेत्राय० कटिंपू० ॥ amigo मेढूंपू० ॥ पद्मना 
भायनमः नाभपू०॥ परमात्मनेन० हृद॒यंपू०॥ श्रीकंठायनमः कंठंपू० ॥ सवा 
खधारिणेन"बाहूपू० ॥ वाचस्पतयेन° मुखंपू० ll केशवायन* छलाटंपू० ॥ सवा 
o अनेन° शिरःपूजयामि ॥ विश्वरूपिणेनारायणायनमःसर्वागंपूजयामि ॥ अत्र | 
o | यथाविभवंसहला १००० शेत्तरशता १०८ न्यतमसंख्यतुलसीदल्समपेरण कार्य | 




















CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


जन्माष्ट 
॥३॥ 


अथश्रीकृष्णाष्टोत्तरशतनामावलिः। ॐकारःसर्वेत्रादावंतेचनमःशव्दोयोज्यः। 
ॐ श्रीकृष्णायनमः कमलानाथायS्वासुदेवाय०सनातनायS्वसुदेवासजाय° 
पुण्याय्‌० लीलामावुषविग्रहायणश्रीवत्सकोस्तुभधरायश्यशोदावत्सलाय०हरये० 
चतुर्भजात्तवक्रासिगदाशंखा द्युदायुधाय * देवकीनंदाय० श्रीशाय Ham 
पप्रियामजाय० यमुनावेगसंहारिणे० वलभन्रप्रियाचुजाय० पूतनाजीवित 
हराय शकटासुरभंजनाय० नंदन्रजजनानंदाय०सचिदानंदविग्रहाय°० नवनी 
तविलिप्षांगाय० नवनीतनटाय°० अनघाय० नवनीतनवाहाराय० मुचुकुदप्रसा 
दकाय० २५ पोडरास्रीसहसेशाय० त्रिभंगललिताक्कतये० शुकवागसृताब्धीं 
दवे० गोविंदाय० गोविदांपतये० वत्सवाद्कुचराय० अनंताय० धेनुकासुरखं 
SAT तृणीक्कततृणावतोय्‌० यमलाजुनभंजनाय० उत्तालताळभेत्रेश तमाल 
्यामलाक्कतये० गोपगोपीश्वराय० योगिने० कोटिसूयसमप्रभाय० इलापतये 
परंज्योतिषेश्यादवेंद्राय°यद्‌हहाय० वनमालिने० पीतवाससे० पारिजातापहार | 


| 








== ss DE 


= 
pa ——— 
f 
t 
$ 


it td Ta i NN EN AAOH A अशा. 


9 काय० गोवधनाचलोडजे० गोपालाय० सर्वपालकाय० ५० अजाय० निरंजना 
; Jo कामजनकाय० कंजलोचनाय० HJA मथुरानाथाय० द्वारकानायकाय० 
बलिने० वृंदावनांतःसंचारिणे० तुलसीदामभूषणाय० मुष्टिकासुरचाणूरमलछयु | 
डविशारदाय० संसारवैरिणे० कंसारये० मुरारये० नरकांतकाय० स्यमंतकम | 
[Pete नरनारायणासकाय० कुजाऋज्वंगकरणाय० मायिने० परमपूरुषाय०| 
अनादिब्रह्मचारिणे० कृष्णाव्यसनकषकाय० शिशुपालशिरश्छेत्रे० दुर्योधनकु 
लांतकाय० विदुराकूरवरदाय० ७% विश्वरूपप्रदशकाय० सवाचे MUME 
ट्पाय० सलत्यभामारताय० जयिने० सुभद्रापूवेजाय० विष्णवे० भीष्मसुक्तिप्रदा 
यकाय० ATE जगन्नाथाय° वेणुनादविशारदाय° वृषभासुरविध्वंसिने० 
वाणासुरबलांतकाय० युधिष्टिरप्रतिष्ठात्रे० बहिबहावतंसकाय° पार्थसारथये 
sul अव्यक्ताय० गीतामृतमहोदधये० कालीयफणिमाणिक्यरंजितश्रीपदांबुजाय० i 
__.|/॥|दामोदराय* यज्ञभोकरे० दानवेंद्रविनाशनाय० नारायणाय" परब्रह्मणे० पन्नगा ||} 





CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





F 
॥४॥ 


जन्माए. | शनवाहनाय०१०० जलक्रीडासमासक्तगोपीवस्रापहारकाय० पुण्यःछोकाय०्ती | 


j 





1 
i ; 


f 


Ú 








avsta ka 
| 
STAN | 


BSS TI 


OD NE ¢ SE 
——— Ex! RE EN —————————————~————————— 
F y y म 3 





रपूजनसमापोद्वादशांगुलविस्तारंरोप्यमयंस्थंडिलादिलिखितंवारोहिणीयुतं चंद्र | 
% | सोमे थरायसोमायतथासोमोद्धवायच ॥ सोमस्यपतयेनियंतुभ्यंसोमायवैनमः॥ | 
| इतिसंपूज्य ॥ सपुष्पकुशचंदनतोयंशंखेनादाय ॥ क्षीरोदार्णवसंभूतअत्रिगोत्र | 
0 समुद्भव ॥ गृहाणाध्यशशांकेशरोहिणी सहितोमम ॥ ज्योत्खापतेनमस्तुभ्यंज्यो | 

तिषांपतयेनमः ॥ नमस्तेरोहिणीकांतअध्य नःप्रतिगद्यतां ॥ इतिमंत्राभ्यांचंद्रा | 
याध्यंद्यात्‌ ॥ ततः श्रीकृष्णाया्यंदद्यात्‌ ॥ तत्रमंत्रः॥ जातःकंसवधार्थायभू | 
भारोत्तारणायच ll पांडवानांहितार्थायधर्मसंस्थापनायच ॥ कौरवाणांविनाशा | 
यदै्यानांनिषनायच॥ गृहाणाध्यमयादत्तदेवक्यासहितोहरे ॥ श्रीकृष्णायहद | 
मध्यं० ॥ पुराणांतरेतु ॥ क्षीरोदेलेकेनारप्यदत्तवा ॥ ज्योत्खायाःपतयेतुभ्यं | 
ज्योतिषांपतयेनमः ॥ नमस्तेरोहिणीकांतसुधावासनमोस्तुते ॥ नभोमंडलदी | 
पायशिरोरत्रायधूजदेः ॥ कलाभिवर्धमानायनमश्रंद्रायचारवे l इतितंप्रणम्य ॥ | है| 
अनंतंवामनंशोरिंवेझुंठंपुरुषोत्तमं ॥ वासुदेवंहपीकेशंमाथवंमधुसूदनं ॥ वराहं |!| 


= 


= SRR Neer काका = ——— —————a€ 











CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


जन्माए 


å 


१ पुंडरीकांक्षंत्रसिहंनह्मणःप्रियम्‌ ॥ गोपीरांपद्मपत्राक्षंसगस्थिसंतकारणं ॥ अना 
|) दिनिधनंविष्णुंत्रिलोकेशंत्रिविक्रमं ॥ नारायणंचतुबाहुंशंखचक्रगदाधरं ॥ 
; पीतांबरधरंनिसंवनमालाविभूषितं ॥ श्रीवत्सांकंजगत्सेतुंश्रीपतिश्रीधरहरि l 
| शरणंतुप्रपयेहंसवेकामा्थसिद्धये ॥ इतिकृष्णंप्रणमेदितिविशेषः॥ततःप्राथेयेत॥ 

त्राहिमांसवेलोकेशहरेसंसारसागरातीत्राहिमांसवेपापन्नदुःखशोकाणवास्रभो॥ 
6 || सर्वलोकेश्वरत्राहिपतितंमांभवार्णवे  त्राहिमांस्ेदुःखप्ररोगशोकार्णवाद्वरे॥ दु 
| वैत्तांखायसेविष्णोयेस्सरंतिसकृत्सकृत॥सो हंदेवादिदुवृत्तख्राहिमांशो कसा गरात॥ 
| एष्कराक्षनिमभोहंमाययाज्ञानसागरे।त्राहिमांदेवदेवशलत्तोनान्योर्तिरक्षिता 
१ | यडार्किचनकोमारेयोवनेयचवाधके ॥ तत्पुण्यंत्रद्धिमायातुपापंहनहलायुध ॥ आ 

वाहनंनजा०॥ एवंपूजांनिवलस्तोत्रपाठकथा श्रवणादिनाजागरणंकार्य ॥ अनेन 
यथाशक्तिषोडशोपचारपूजनेनसपरिवार श्रीगोपा लकृष्ण प्रीयतां ॥ ततोविप्रंसं 
पूज्यदक्षिणांदलाशिषोगृहीयात्‌ ॥ इतिजन्माष्टमीपूजासंपूर्णा ॥ ॥ 





॥५॥ 








श्रींगोपाटकृष्णायनमः l ll भविष्योत्तरांत व्यास क्षणतात--पूर्वी भारतीयुद्ध आटोपल्या- 
वर शुचिभूत झालेला धमोत्मा युधिष्ठिर देवकीनंदन श्रीकृष्णाला हणाला ॥ १॥ हे 
गोविंदा, तुझ्या प्रसादाने भयंकर युद्धामध्ये शत्रूंचा फडशा उडविला, व तुझ्या प्रसादानंच 
यामध्यें agam महापराक्रमी कणोला मारला ॥ २ VE जनादना, जो भीष्म ह्मणजे 
श्रीगंणेशायनमः ॥ ॥ भविष्योत्तरे यासउवाच ॥ निवृत्तेभारतेयुद्धेकृत 
शोचोयुधिष्टिरः ॥ उवाचवाक्यंधर्मात्माऋृष्णं देवकिनंदनम्‌ ॥ १॥ युधि 
डिरउवाच॥ ल्वत्पसादेनगोविंदनिहताःशत्रवोरणे॥ कणेश्रनिह्तःसेन्ये 
खत्मसादात्किरीटिना ॥ २॥ जेताकोयुधिभीष्मस्ययस्यम्रत्युनविद्यते ॥ 
अजेथो$पिजिंतस्सोत्रत्रलसादाजनादन ॥ 3 ॥ प्राप्तनिष्कंटकंराज्यंक 
ल्वाकमंसुदुष्करम्‌॥ आचारोदेडनीतिश्वराजधर्माःक्रियान्विताः ॥ ४॥ 


सवोला अजिंक्य, युद्धभसंगीं ज्याच्या समोर धजणारा योद्धा जगांत कोणी नाहीं, एवढेच 
नव्हे, मृत्यु सुद्धां ज्याच्या आज्ञेंत राहतो, अशा इच्छामरणी भीष्मांचाही तुझ्या प्रसादानंच 
पराभव केला ॥ ३॥ देवा, अत्यंत दुष्कर पराक्रम करून निष्कंटक राज्यही तुझ्या कृपन 





== 
1 











CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





संपादन केलें, शिवाय तुझ्या मुखांतून आचार, दंडनीति, व राजधमेही त्या प्रत्येकांतील 
सवेकतेव्यांसह ऐकले, ॥ ४ ॥ हे अच्युता, सांप्रतकालीं पवित्र जन्माष्टमीत्रत ऐकण्याची 
फार उत्कट इच्छा आहे aði व्रत आतां कृपा करून सविस्तर सांगा ॥ ५॥। हैं ब्रत 
कोणत्या वेळीं उत्पन्न झालें, याचें पुण्य काय व विधि कशा तर्‍हेचा तें ai सांगा å l 
| अधुनाश्रोतृमिच्छामिशुद्धं जन्माष्टमित्रतम्‌ ॥ तत्सर्वकृपयात्रूहिविस्तरे 
णममाच्युत ॥ ५॥ कस्मिन्कालेसमुसन्नकिपुण्यंकोविधिःस्सृतः ॥ ६ ॥ 
श्रीकृष्णउवाच ॥ श्रृशुराजन्यवक्ष्यामित्रतानामुत्तमंत्रतम्‌ ॥ यतःप्रभृति 
विख्यातंफलेनविधिनान्वितम्‌ ॥ ७॥ राजवंशसमुतन्नेदे्यानीकैःसुपी 
feat ॥ धराभारसमाक्रांताबह्माणंशरणंययों ॥ < ॥ ॥ 
असा Yar प्रश्न ऐकून श्रीकृष्ण हाणाले--वुधिष्ठिरराजा, सवेत्रतांमध्ये श्रेष्ठ aa को- 
met वेळीं sta आठे, याचें फल, व याचा प्रकार तुला सांगतों ऐक, ॥ VU ज्या वेळीं | 
अनेक देत्यांचे समुदाय afriko राजघराण्यांत उत्पन्न झाले व त्यांच्या भारानें 
॥ | आक्रांत झालेली पृथ्वी ब्रह्मदेवाला ( गोरूपानें ) शरण गेढी ॥ < ॥ 


जन्माए. 
॥ ६॥ 


A 
L 
Lu 








SRO BOBO BE SERBE EB EB OB BE BEBEI 








2 DE ES eee SSRS SER SES SES 


त्या वेळीं ब्रह्मदेवाने खथ मनानं तिचें असझ दैत्यभाररूप दुःख जाणून तो सर्व देवांसह | 
श्रेतद्दीपास ( ज्या ठिकाणीं भगवान्‌ क्षीराब्धिशषशायी खस्थ विश्रांति घेतात तेथें ) गेला 
Q ॥ ९ ॥ आणि राजा, या ब्रह्मदेवाने अचंचल adit माझी स्तुति केली, त्या वेळीं त्याच्या 
| स्तुतीनें संतुष्ट होऊन त्या देवांपुढे मी समक्ष दृष्टिगोचर झालो. ॥ Lo ॥ मला पाहतांच 


ज्ञालातदाप्रभुनरेह्या भूमे भारंसमाहितः॥ श्रेतदीपंसमागत्यसवदेवसमन्वि 
तः ॥ ९ ॥ समाहितमतिभ्षेहमामां तुष्टाव विशांपते ॥ स्तु्यातयाहंसंग्रीत 
सतेषांहग्गोचरोऽभवम्‌॥१०। इष्टामांप्रणिप्याशुभक्तिभावसमन्विताः॥ 
बह्माणमग्रतःकृत्रातुष्टाःसवेंदिवोकसः ॥ ११॥ व्यजिङ्गपन्महाराजभूमि 
` भारापनुत्तये ॥ अवधार्यतदातेषांवचनंचान्वचितयम्‌ ॥ १२॥ 
( सवे देव अत्यंत आनंद पावले आणि मोठ्या भक्तिभावाने ब्रह्मदेवाला gå करून मला 


Ól नमस्कार करून ॥ ११ “Le ॥ धमेराजा, भूमीचा भार दूर होण्याकरितां विनंति करते झाले, 
जन्मा, २ KO त्या वेळीं त्यांची ती विनंति ऐकून मीहि मनामध्ये विचार करूं लागलों कीं ॥ १२॥. 

















pr । ity 
EES 
== EET S 











CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





| 
f 


हं कत्रियङुळातं उत्पन्न झालेले राक्षस एकाहून CH महांबॅठवोन महापराक्रमी असून सर्व 1 
खधमनिरत अंसंल्याधुळे यांचा पराभव कोणत्या उपाथानें करतां येईल १॥ १३ ॥ gem 
दि विचार ag KVIKI थांचा निश्चय sa भग ब्रह्मदेवाला मीं सांगितलें, å असें--हे 
ATAN, पूर्वी वसुदेव देवकी या दोघांनींही आपणाला प्रजा व्हावी हाणून ॥ १४ ॥ 
x क्‌ å af å FÅ गै Er i ह. ह ĝa 
केनोपायेनहंतव्याराक्षसाःक्षत्रियोद्भवाः ॥ खंधमनिरताःसंवेमहाबठ्प | 
राक्रमाः ॥ १३॥ ततोनिश्चिसमनसाब्रह्माणमहमत्रवम्‌॥ वसुदेवो देव 
कीचप्रजाकामोपुरादरप ॥१४॥ भक्तयामांभजमानौतोतक्षवंतौमदत्तपः॥ 
तयोःप्रसन्नःसुप्रीतोयाचेथांवरमिययहम्‌॥ १५॥ अत्रवंतावपिततोवरया 
मासतुःकिल ॥ यदिदेवप्रसन्नोसिलाहशोनौभवेत्सुतः ॥ १६ l 
walt Wet भजन पूजन करून मोठी तपश्चयी केली, त्या लांच्या. भक्तीने ब ama 
| मी सुप्रसन्न होऊन त्यांला सांगितलें कीं, मी प्रसन्न झालों, पाहिजे असेल तो वर मागां, | 
ou १५ ॥ हैं ऐकून वसुदेव व देवकी था दोघांनींहि देवा, å जर. खरा प्रसन्न झाला असशील | 
तर AAS तुझ्यासारखा पुत्र व्हावा, असां वर मागितला |) १६॥ १ 


SITE, कथा, 


| 
॥७॥ | | 








॥७॥ 














( 
( 
| 
व मीही असन्न अंतःकरणाने तथास्तु, फार चांगलें आहे, तुमचा भनोरथ पूर्ण होईल gall 
त्यांला av दिला, तो त्यांचा हेतु पूण व्हावा ह्मणून त्यांच्यापासून मी अंवंतार ( जन्म ) धारण ९ 
करतों ॥ १७॥ सर्वे देवांनी व देवख्रियांनी आपआपल्या अंशांनी तेथें अवतार धारण | Ó 
करावे, जी साक्षात्‌ योगमाया तीही नंदाचे घरीं यशोदेचे ठिकाणीं अवतारं धारण करील, | ( 
तथेतिचमयाताभ्यामुक्तंप्रीतेनंचेतसा ॥ तत्कामपूरणार्थायसंभविष्याम्य | 
हंतयोः॥ १७॥ दिवोकसोपिखांशेन संभवंतुसुरस्रियः ॥ योगमायाचनं |$ 
दस्ययशोदायांभविष्यति॥ १८॥ देवक्याजठरेगर्भमनंतंधाममामकंध॥ || 
सानिष्कास्थततस्तूर्णरोहिण्याज ठरेनयेत्‌ ॥ १९॥ इतिसंदिश्यतान्सर्वा 
नहमंताहतोभवस्‌ ॥ ततोदेवेःसमंब्रह्मातांदिशंप्रणिपसच ॥ Ro ॥ | 
॥ १८ ॥ दुसरे, सांप्रत देवकीच्या उद्रामध्यें जो गर्भ आहे तो साक्षात्‌ अनंत mils तेज | 
आहे, त्याला तेथून काढून ती अघटित. घडविणारी योगमाया रोहिणीच्या ( बंसंदेवाची |! 
दुसरी पत्नी ) उद्रामध्यें घालील ॥ १९ ॥ असे air जमलेल्या सर्व देवांला सांगून |! 
व आज्ञा करून मी तेथेंच अंतधान mast. dat त्या सर्व देवांसहवतमानं ब्रह्मदेवाने त्या 











"SBS SSS I OR 





CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


| ens å कथा, 
सत्यलोकास जाता झाला, नंतर मी आपल्या तेजोरूपानें देवकीच्या vala प्रवेश केला, 


॥ २१॥ त्या वेळीं देवकीची य्थिती अशी होती कीं, कंसाने वसुदेव व देवकीला बंदिशाळेत 
ठेवलेलीं असन देवकीला झालेला प्रत्येक गर्भ मारावा अशा क्रमानें तिचे सहा बाळक 
मारिले होते ( व gå सातवा गर्भ होता तो अघटितशक्ति योगमाथेनें तिच्या उदरातून काढून 


आश्वास्यचमहीदेवींवरधान्निजगामह ॥ ततोहंदेवकीगर्भमाविशंस्वेनते 
जसा ॥ २१ ॥ हतेषुषट्सुवाठेषुदेवक्याओग्रसेनिना ॥ कारागृहस्थिता 
५| याश्चवसुदेवेनवेसह ॥ २२ ॥ गतेधरात्रसमयेसु्षेसवेजनेनिशि ॥ भाद्रे 
५| मास्यसितेपक्षेऽषटम्यां्रहमक्ष॑संयुजि ॥ २३॥ 
ON रोहिणीच्या गर्भात घातल्यामुळे या खेपेस गर्भपात झाला अशी सर्वाची समजूत झाली होती ), 
ou २२॥ ( आठवा गर्भे होण्याच्या वेळीही SAM तसाच प्रकार करण्याकरितां देवकीच्या 


Í सभोंवती खडा पाहारा ठेविला होता, ) gå अवतारकालीं अशी मजा झाली कीं, ्रावणांतीळ 
6 कृष्णपक्षाच्या अष्टमी दिवशीं रोहिणी नक्षत्र अखन बरोबर मध्यरात्र झाली असतां VET 


; | दिशेला नमस्कार. करून ॥ २० ॥ पृथ्वीदेवीचें आश्वासन करून तो आपल्या श्रेष्ठ अशा 





CLS SL SEL SESE SL SV Ses 


= = 





=> 
= S > = > = P> = = 


(D 


4 





| | 

वाले वगेरे सर्वाला गाढ झोंप लागली आहे, ॥ २३ ॥ हे धर्मराज, त्या समयीं ar उच || 
शुभस्थानीं आलेले आहेत, सवाचीं हृदयकमळें विकसित झालीं आहेत अशा वेळीं मी आपल्या | 
चतुथैजरूपाने अवतार धारण केला, ॥ २४ ॥ मला पाइन वसुदेव पहिल्यानें अत्यंत हर्षित 





झाला आणि कंसापासून भ्यालेला असल्यामुळें शोकानेंही sam होऊन हात जोडून माझी 


l 

0 

Q 

T. : 

(| सवग्रहशुभेकालेप्रसन्नहदयाशये ॥ आविरासंनिजेनेवरूपेणह्यवनीपते 
७ ॥२४॥ वसुदेवोऽपिमांदष्टाहषशोकसमन्वितः ॥ भीतःकंसादतितरांतु 
! ष्टावचकतांजलिः ॥ २५ ॥ पुनःपुनःप्रणम्याथप्रार्थथामाससादरम a 
५| gasaan अखङ्गुतमिदंरूपंदुदरायोगिनामपि UREN यत्तेजसा रिष्ट 
५ गृहमभवस्संप्रकाशितं ॥ उदिजेभगवन्कंसायोमेबालानघातयत्‌॥२७॥ 


स्तुति करूं लागला ॥ २५ ॥ तसाच वारंवार नमस्कार करून आदरपूर्वक MAN करूं 
लागला, वसुदेव AMEN प्रभो, हें यमनियमादियोगसंपन्नालाही इष्टिगोचर न होणारें 
अद्धतरूप ॥ २६ ॥ जें तूं या यतिकागृहांत प्रकाशित केलेंस तें पाइन माझ्या मनाला फार || 
उद्वेग होतो, कारण हे भगवन्‌, आजपर्यंत त्या Hat माझे सहा बालक मारले ॥ २७॥ | 

















CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





याकरितां देवा, या अलोकिक खरूपाचा या वेळीं उपसंहार करावास, हैं तुझें रूप चतुभुज 
अदन एकेका हातांत शंख, चक्र, गदा, पद्म यांपेकी एकेक धारण केलें आहे, गळ्यामध्ये 
कास्तुभमणि धारण केलेला आहे, ॥ २८ ॥ मस्तकावर किरीटाग्रमाणें हारानें मंडित असा 
मुकुट आहे, व ज्याचे बाहु वाहुभूषणानीं सुशोभित आहेत ब हातांत रत्जडित कडी धारण 
केलीं आहेत, विजेप्रमाणें चमकणारा पीतांबर . परिधान केला आहे, ज्याच्या कंबरेंतील मेख- 


उपसंहरतस्मात्तमेतदूपमलोकिकम्‌ ॥ शंखचक्रगदापंद्लसत्कोस्तुभमा 
लिनम्‌ ॥ २८ ॥ किरीरहारमुकुटकेयूरवलयांकितम्‌॥ तडिदसनसंवीत 
कणत्काचनमेखलम्‌ ॥ २९॥ स्फुरद्राजीवताम्राक्षखिग्धांजनचयप्रभम्‌ 
महामरकतश्यामंकोटिसूर्यसमगप्रभम्‌ ॥ ३० ll 


या क्षुद्र्घरांचा मंजुळ शब्द होत आहे, ॥ RA ॥ ज्याचे नेत्र आरक्त कमलाप्रमाणें स्फुरण 
पावत आहेत, får कजलाप्रमाणें ( मेघासारखी ) ज्याची प्रभा पडली आहे, जो महामर 
कताप्रमार्णे ब्यामवर्ण aaa ज्याची प्रभा एकदम Akt उगवल्याप्रमा्णे आहे sar 
७ या रूपाचा उपसंहार कर, ॥ ३० ॥ 


FETE. 
॥९॥ | 





॥९॥ 


) श्रीकृष्ण हणतात, राजा, याप्रमाणें वसुदेवानें प्राथेना केली त्या वेळीं तें रूप सोडून मी 

; व्यावहारिक इतर Real लहान बाळ met ॥ ३१॥ आणि मला एथून आतांच 

गोकुळांत घेऊन जा असें वसुदेवाला सांगितले, तेव्हां वसुदेव मला घेऊन नंदाच्या गोकु- 

sia गेला ॥ ३२ ॥ त्या वेळीं सवे दरवाजे जरी बंद होते तथापि माझ्या प्रभावानें एकदम 

` श्रीकृष्णजबाच ॥ एवंसंप्राथितोराजन्वसुदेवेनवैत॒दा ॥ तेनैवनिजरूपेण 
भूलाहंप्राकृतशिशुः ॥ ३१ U नयमांगोकुलमितिवसुदेवमचोदयम्‌ ॥ 
समादायागमत्सोपिनंदगोकुलमंजसा॥ ३२ ॥ दवाराण्यपादृतान्यासन्म 
तभावात्स्वयंत्रप ॥ ददोमार्गचकालिदीजलकछोलमालिनी ॥ 33 ll 

S| ततोयशोदाशयनेमांन्यस्यानकदुंदुभिः ॥ तत्पर्यकस्थितांगृह्नदारिकामा 

| | .. - ग़मत्पुनः ॥ ३४ ॥ 

I उघडले गेले, आणि वाटेंत यमुनानदी तुफान भरलेली IAT तिला एकसारख्या लाटा 
` येत होत्या तथापि तिनें दुभंग होऊन मार्ग Rat ॥ ३३ ॥ गोकुळांत गेल्यानंतर .वसुदेवानें 
ki 
( 





मला यशोदेच्या बिछान्यावर ठेविलें आणि तिच्या बिछान्यावर: असलेली कन्या घेऊन पुनः| 


D 
9 


| 
i 
Ë 
$ 
f 
| 
} 


= 








CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





* 
e 










आला, li ३४ ॥ घरीं पोचल्यावर ती कन्या देवकीजवळ ठेवली, पुनः पूर्ववत्‌ आपो- 
आप दरवाजे बंद झाले व बसुदेवानं पायांत बेड्या अडकावून घेतल्या, ॥ ३५॥ नंतर ती 
कन्या मोठ्यानं चोहोंकडे ऐकूं जाईल असें रडूं लागली, तिच्या रडण्याचा शब्द कानांत 
पडतांच संरक्षणाकरितां Sass लोक एकदम जागे होऊन उठले ॥ ३६ ॥ आणि देवकी 
द्वाराणिपिहितान्यासन्पूवेवन्निगंततः l विन्यस्यपादयोरास्तेशयनेन्य 
स्यदारिकाम्‌॥३५॥ ततोरुरो दमहताखनेनापूयसादिशः॥ तस्यारुदित 
शब्देनउल्थिताःपालकागृहात्‌ ॥ ३६॥ कंसायागयचाचस्युःप्रसूतादेव 
कीतिते॥ सोऽपितर्पात्समुत्यायभयेनातीवविहृलः॥३७॥ जगामसूति 
कागेहंदेवक्याःप्रस्खळन्पथि।दारिकांशयनाइह्यरुदत्याश्चनिजखसुः॥३८॥ 
बाळंतीण झाल्याचें वतेमान त्यांनी जाऊन कंसाला सांगितलें, तें कानांत पडतांच Tam 
घाबरून एकदम पलंगाबरून उठला ॥ ३७॥ आणि मागात अडखळत पडत देवकी होती 


त्या स्रूतिकाग्रहांत जाऊन तिच्या बिछान्यावरील त्या कन्येला आपली बहीण देवकी रडत 
असतां उचलून घेऊन ॥ ३८॥ | 














= === eee SSE SDS SE 
: | 


| त्या घराच्या बाहेर असलेल्या शिळेवर जोरानें आपटतो एवढ्यांत ती त्याच्या हातांतून 
निसटून एकदम आकाशांत गेली आणि तेथून ती देवी कंसाला उद्देशून amet ॥ ३९ ॥ 
न हे qai कंसा, मला मारल्याने फायदा काय ? तुझा नाशकता शत्रु कोठे तरी उत्पन्न झाला | 
आहे, हें तिचें भाषण ऐकून तो कंस अंतःकरणांत अगदीं ska. झाला uve ॥ आणि 
अपोथयच्छिलाएछेसापितस्यकराच्युता ॥ उवाचकंसमुद्दिश्यदेवीज्याका 
शगासती॥३९॥ किंमयाहतयामंदजातःकुत्रापितेरिपुः ॥ इत्युक्तःसोप्य 
भूत्कंसःपरमोडिममानसः ULON आङ्गापयामासततोबालानांकदनाय 
TU दानवाअपिबालानांकदनंचक्रुरुयताः ॥४१॥ वनेषूपवनेष्वेवंपुरग्रा 
मब्रजेष्वपि ॥ अहंचगोकुलेसिलापतनांबालधातिनीम ॥ ४२ ॥ 

जवळ पाळलेल्या ener गोकुछांतील सवे बालकांचा नाश करण्याविषयीं å 
आज्ञा दिली, त्याची आज्ञा होतांच å देत्यही बाछांचा नाश करण्याला उद्युक्त झाले ॥ ४१ Ul 
आणि वने, उपवने, तशींच नगरे, गांव, MIS इत्यादि ठिकाणीं हिंडून geit नाश 
करूं लागले, मी गोकुळामध्यें राहून gelar घाताकरितां निघालेली पूतना ॥ ४२ I 























BEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBCEBEZBE 














| 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


DE 


RTE | Ana पूरित स्तनपान करविण्याविषयीं saa झालेली पाहून मी त्या सन्याबरोबर तिचे |७ | कथा. 
प्राणंसुद्धां शोषून IIS. तसेच तृणाबते, बकासुर, अरिष्टासर, AR, केशी ॥ BR UTS 
॥ ११॥ ||| आदिकरून. अन्यही बाल्यावस्थेत जेवढे देत्य आले त्या सवांचा नाश करून प्रभाव दाखः || 


विळा, जरा मोठा झाल्यावर मथुरेत जाऊन कंसम्रभृति दानवांला मारून ॥ ४४ ॥ सवे || 


| 

स्तनंदातुंभ्वृत्तांमेप्राणेःसमम AIA तृणावर्तबकंरिष्टंधेनुकंकेशिनंतथा 
| ॥ ४३॥ अन्यानपिखलान्हत्वाखप्रभावमदशयम्‌ ॥ ततश्चमथुरांगत्वा 
Q 

| 
Q 





हत्वाकंसादिदानवान्‌ ॥ ४४ ॥ ज्ञातीनांपरमंहषकृतवानस्मिसाद्रम्‌॥ || 
देवकीवसुदेवश्वपरिष्वज्यमुदाथमाम्‌ ४५॥ आनंदजेजलेमृ॑घिसेचया || 
AGT ॥ तस्मिन्रंगवरमछान्हल्वाचाणूर सुख्यकान्‌ li ४६ ॥ ( 
ज्ञातिवगोला मीं मोठा हे उत्पन्न केला, देवकी व वसुदेव यांनीं MEN आनंदानें कडकडून || 
मला आलिंगन दिलें ॥ ४५ ॥ आणि राजा, त्यांनीं आपल्या नेत्रांतून निघणाऱ्या आनंदाश्रूंनीं 1९ 
माझें सर्वांग ak केलें, कंसानें केलेल्या रंगमंडपामध्ये चाणूर व छुष्टिक नांवाच्या | 
ASIAN नाश केला, ॥ ४६ N ? 





॥११॥ 











| तसाच कुबलयापीड नांवाच्या हत्तीचा नाश केला आणि कंसाचे सहखावधि बांधव मारले, |$ 
याप्रमाणें सवं लोकांचा कंटकरूप जो कंस त्याला मारला असतां ॥ ४७ ॥ व सवे लोकांला | 
सयंकररूप दुष्ट दैत्यांचा नाश केला असतां सवे लोक आनंदित च उत्सुक होऊन Aer) 
आद्रानें माझ्यापाशी आले आणि ams ॥ ४८ ॥ हे कृष्णा, हे कृष्णा, हे महायोगिन , 
गजंकुवल्यापीडंकंसभातूननेकशः ॥ एवंहतेऽसुरेकंसेसवेलोकेककंटके 

॥ ४७॥ अन्येषुदुष्टदेसेषुसवलोकभयंकरे ॥ लोकाःसमुत्सुकाःसवेमामु 
पेयोचुराइताः ॥ ४<॥ कृष्णकृष्णमहायोगिन्भक्तानाम भयप्रद ॥ प्र 
यात्पाहिनोदेवशरणागतवत्सल ॥ ४९॥ अनाथनाथसर्व्गसर्वभूतहिते 
रत ॥ किंचि डिज्ञाप्यतेऽस्माभिस्तंनोवक्तुंवमहसि ॥ ५० ॥ 


हे भक्तांला अभय देणाऱ्या देवा, हे शरणागतवत्सला, संसाररूपी प्रलयापासून आमचें 
संरक्षण कर ॥ ४९ ॥ हे अनाथांच्या नाथा, हे 991, हे सवे प्राणिमात्राच्या कल्याणाथं 
झटणाऱ्या देवा, आही कांहीं विज्ञापना करून तुला विचारतों ते तूं कृपा करून आ 
झाला सांग ॥ Mo ll 

















CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





A 
i 
. 


देवा, तुमचा जन्मदिवस कोणता हें लोकांस समजत नाहीं तरी तो a. सांग 
ह्मणजे आह्ली सवे तुझ्या जन्मदिवशीं वधोपनविधीचा ( वाढदिवसाचा ) उत्साह करूं 
॥ ५१॥ हें त्यांचं भाषण एकून त्यांची माझे ठिकाणीं अत्यंत ag, भक्ति आणि प्रेम 
हीं पाहून मी निष्कपट मनानें त्यांला माझा जन्मदिवस सांगितला. ॥ ५२॥ तो ऐकून 





॥ १२॥ 


X DE 


| तवजन्मदिनंलोकेनज्ञातंकेनवित्कचित्‌ ॥ ज्ञात्राचतद्विनंसवेकुर्मोवर्धाप 

नोत्सवम्‌॥ ५१ ॥ दृष्टातेषांशुभांभक्तिश्रद्धांचमयिसोहृदम्‌ ॥ मयाजन्म 
, दिनंतेभ्यः ख्यातनिमरुचेतसा ॥ ५२॥ श्रुत्वातेप्युत्सवंचकुविधिनायेन 
१॥ “Ig ॥ पाथतददििसग्रासेदंतथावनपूवकम्‌ ॥ ५३ ॥ खालापुण्यजले 
| शुद्धेवाससीपरिधायच ॥ निर्वर्यावश्यर्ककर्मब्रतसंकरपमाचरेत्‌ ॥ ५४॥ 
ज्या विधीने त्यांनीं उत्साह केला तो विधी सांगतों ऐक, धमो, हा माझा दिवस प्राप्त 
6 


झाला असतां त्या दिवशीं दंतथावनपूवेक ॥ ५३ ll पुण्यजलानें खान करून Td 
परिधान करून AIS MARY उरकून ATAT संकल्प करावा, ॥ LY ॥ 





॥ १२॥ 





सवे पायाच्या शांत्यर्थं वासुदेवाच्या उद्देशानें श्रावणकृष्णाष्टमीला उपोषण करतों, अशक्तानें 
“कलाहारं करिष्यामि’ असा उह करावा, ॥ ५५ ॥ असा नियम घेऊन पूजेची सामग्री 
संपादन करून फळांनीं व एुष्पांनीं सुशोभित असा मंडप तयार करावा ॥ ५६॥ आणि 
त्या मंडपांत गंध पुष्पं अक्षता इत्यादि निरनिराळे षोडशोपचारांनीं द्वादशाक्षर मंत्राने 


वासुदेवंसमुद्दिश्यसवेपापप्रशांतये ॥ उपवासंकरिष्यामिङृष्णाष्टम्यांनभ 

WE ॥ ५५ ॥ गृहीलानियमंलेवंसंपायाचनसाधनम्‌ ॥ मंडपंशोभनंक 

त्वाफलपुष्पादिसंयुतम्‌ ॥ ५६॥ तस्मिन्मांपूजयेद्भत्तयागंधपुष्पाक्षतेः TT 

कू ॥ उपचारेःषोडशभिद्रांदशाक्षरविधयया ॥ ५७ ॥ सद्यःप्रसूतांजन 

नींवसुदेवंचमारिषम्‌॥ बलदेवसमायुक्तांरोहिणींगुणमोहिनीम्‌ ॥ ५८॥ 
माझी पूजा करावी ॥ ५७॥ पूजेसाठी मूर्ति बनविणे त्या अशा--चुक्तीच vat होऊन 


जवळ बाळ आहे असी देवकी, व श्रेष्ठ वसुदेव व आपल्या शुणांनीं दुसऱ्याला मोह उत्पन्न 
करणारी बलरामासह रोहिणी ॥ ५८॥ | 





'जन्मा. 3 


PEBSEBEBEBEBEBEBEBEBCEBEBEBERE OSE = 
S ८७६ a a BEBE ad od SA AA AAN 


ee ८ 
f 
ki 


| š 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


«ĉii 
GS 


| 

| 

| 

| 

| 
= 
~J 
Di 





नंद, यशोदा, गोपी, गोपाळ, må, वासरे गोकुळ पुण्यकारक यमुना व कन्यारूपी योग- 
माया ॥ ५९ ॥ यशोदेच्या बिछान्यावर शयन केलेली å दिव्यकांति कन्या ह्यां सवीची 
स्थापना करून निरनिराळी नाममंत्रानें पूजा करावी ॥ ६० ॥ त्या मूर्ति YAM, रोप्य, ताम्र, 
मृत्तिका, काष्ठ, पाषाण इत्यादिकांनीं केलेल्या असाव्या किंवा चित्ररूपांनीं काढलेल्या असाव्या 
नंदंयशोदांगोपीश्वगोपान्गाअपिसवंश: ॥ गोकुलंयमुनांपुण्यांयोगमायां 
चदारिकाम्‌॥ ५९ ॥ यशोदाशयनेसुप्तांसयोजातांवरप्रभाग॥ एवंसंपू 
जयेत्सम्यड्डाममंत्रेःपरथक्‍पथकू ॥ ६०॥ सुवणरूप्यतामग्रारग्रदादिभिरलंकू 
ताः ॥ काष्ठपापाणरचिताश्रित्रमय्योःथठेखिताः ॥ ६१ ॥ प्रतिमा 
विविधा'प्रोक्तासासुचान्यतमायजेत्‌ ॥ रात्रोजागरणंकुर्याहीतचतया 
दिभिःसह ॥ ६२॥ 
॥ ६१ ॥ अनेक तर्‍हेच्या प्रतिमा सांगितल्या आहेत त्यांपैकी. आपल्याला अनुकूल असेल 
त्या कोणत्या तरी एका जातीच्या तयार करून त्यांची पूजा करावी, आणि रात्रौ नृत्य गायन | ९ 
इत्यादि करून जागरण करावें ॥ ६२ ॥ | 










SSS SSCS SS SEIS 


पुराणें, TNS, देवाचें जातकर्म, नामकरण वगेरे उत्साह करावे, दुसरे दिवशीं प्रयत्नाने | ९ 
manis भोजन घालून पारणा करावी ॥ ६२ ॥ धर्मराजा; याप्रमाणे हें सर्वोत्तम av 
केलें असतां इहलोकी सर्व मनोरथ प्राप्त होतात व अंतीं खर्गाला जाऊन आनंद qa 
॥ ६४ NE ब्रत मोहाने जो न करील तो निरंतर संसाररूपी गव्हरांत (gë) पडेल, 


पुराणेःस्तोत्रपाठेश्रजातनामादिसूत्सवैः ॥ श्वोभूतेपारणंकुर्याद्विजान्सं 
भोज्ययत्रतः ॥ ६३॥ एवंक्ृतेमहाराजब्रतानासत्तमेत्रते ॥ सवोन्कामा 
नवाम्नोतिखर्गलोकेमहीयते ॥ ६४ ॥ मोहान्नकुरुतेयस्तुयातिसंसारग 
हरे ॥ तस्मात्कयोत्रयत्नेननिष्पापोजायतेनरः ॥६५॥ अत्रैवोदाहरंती 
ममितिहासंपुरातनम्‌॥ अंगदेशो द्भवोराजामित्रजिन्नामनामतः॥६६॥ 
| याकरतां प्रयत्नाने हें ब्रत करावे ह्मणजे तो मनुष्य निष्पाप होतो ॥ ६५॥ याबद्दल एक 


पुरातन इतिहास सांगतात तो असा-पूर्वी अंगदेशामध्यें उत्पन्न झालेला राजा मित्रजित |( 
6 Í नांवानें प्रसिद्ध होता ॥ ६६ ॥ | 











CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 











त्याचा सत्यजित नांवाचा मुलगा मोठा तेजखी असून तो निरंतर सन्मार्गात राहणारा ar |( 
हा मोठा धार्मिक असून प्रजांचें रंजन होईल असें राज्याचे पालन करीत असे ॥ ६७॥ तो| 
याप्रमाणें न्यायाने वागत असतां कदाचित्‌ देवयोगानें बहुकालपयत त्याला पाखंडी लोकांचा | १ 
सहवास घडला ॥ ६८ ॥ त्या सहवासानें तो राजा av नास्तिक बनून अधमेतत्पर झाला 


तस्यपुत्रोमहातेजाःसयजितल्सत्पथेस्थित:॥पालयामासधम ज्ञोविधिवद्रंज 
यन्प्रजाः ॥ ६७ ॥ तस्येवंवतमानस्यकदाचिद्वेवयोगतः ॥ पाखंडेःसह 
संवासोबभूवबहुवासरम्‌ ॥६८॥ तत्संसगात्सचृपतिरथमनिरतोऽभवत्‌॥ 
FMA ARA ATIENI ॥ ६९॥ जाह्मणेषुतथाधर्मेविडेषंपर 
मंगतः ॥ एवंबहुतिथेकालेगतेभरतसत्तम ॥ Vo 0 


आणि हे राजा, वेद, ME, पुराणें यांची बहुधा निदा करूं लागला ॥ ६९ ॥ ब्राह्मणांचा | ( 


आणि धमोचा तर फारच द्वेष करूं लागला, हे धमा, याप्रमाणे बराच काल निघून || 
गेल्यावर ॥ Vo ॥ i ES | 


जन्माए. कथा, 


॥ १४ li 


ui 288 








® 


कालवश होऊन मरण पावला त्यावेळीं यमदूतांनीं पाशांनीं खचून बांधून यमाच्या समीप || 
नेला ॥ ७१॥ तेथे नेल्यावर अनेक प्रकारें ताडन केल्यामुळें फार पीडा पावला, आणि 


त्या दुष्ट पाखांड्यांच्या सहवासाने तो पातकी झाल्यामुळें त्याला बहुकालपथत नरकांत % 
राहावें लागलें ॥ ७२ ॥ अशी नरकयातना भोगल्यावर en राहिलेल्या पातकानें 9 
कालेननिधनंप्राप्तोयमद्तवशंगतः ॥ बड्भापाशैनीयमानोयमदतेय मां 
तिकम्‌ ॥ ७१॥ पीडितस्ताड्यामानोसो दुष्टसंगवशंगतः॥ नरकेपतितः | 
पापोयातनाबहुवत्सरम्‌ ॥ ७२ ॥ भुक्लापापस्यरोषेणपेशाचींयोनिमा | 
स्थितः तृषाक्षुधासमाक्रांतोऽभ्रमत्समरुभूमिषु ॥ 93 ॥ FAE | 
6 
l 





वेश्यस्यदेहमाविश्यगच्छत ॥सहतेनेवसंप्रापोमथुरापुण्यदां पुरीम॥ ७ ४) 


6 
त्याला पिशाचयोनि प्राप्त झाली, आणि तो मारवाडांतील निजलदेशांत gara तृषा यांनीं 
व्याकुळ होऊन कोठें तरी भ्रमण करीत असे ॥ ७३ ॥ असे कांहीं दिवस लोटल्यावर एकदां 6 
त्या मागोन एक वश्य जात असतां त्याच्या देहांत या पिशाचान प्रवेश केला आणि त्यासह 
वतेमान पुण्यकारक मथुरानगरीला जाऊन WAST ॥ ७४ ॥ | 





CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 








नंतर तेथील मांत्रिकांनीं आपल्या मंत्रसामथ्योनें त्या nr शरीरांतून पिशाचाला 
दूर केला, तेव्हां तो अरण्यांत ऋषींच्या आश्रमांच्या आसपास इकडून तिकडे få लागला 
॥ ७५ ॥ नंतर कदाचित्‌ देवयोगाने माझा जन्मष्टमीचा दिवस प्राप्त झाला त्या वेळीं 
त्रत करणारे ऋषि व ब्राह्मण यांनीं केलेली महापूजा ॥ ७६ ॥ आणि रात्रो नामसंकीतेनादिकांनीं 
तत्रल्येरक्षकेःसोःथतददेहाज्ुबहिष्कृतः ॥ बश्रामविपिनेसो४पिऋषीणामा 
श्रमेषुच ॥ ७५॥ कदाचिहेवयोगेनममजन्माष्टमीदिने॥ क्रियमाणांम 

+ agfa NA så Oa e : 
हापूजांव्रतिभिमुनिभिद्विजेः ॥७६॥ रात्रोजागरणंचेवनामसंकीतेनादि 

Q e e e 

भिः ॥ ददशविधिवत्सवशुश्रावचहरेःकथाः ॥७७॥ निष्पापस्तत्क्षणादेव 
शुद्धोनिमेलमानसः ॥ प्रेतदेहंसमुत्सृज्यविष्णुलोकंविमानतः l ७८ ll 
विधियुक्त जागरण पाहिलं तसेच मंगलकारक हरीच्या कथाही त्या पिशाचानें ऐकल्या 


li ७७ ॥ त्या योगानें तत्काल त्याचीं सर्वे पातके दूर झालीं व år ug निर्मळ अंतःकरणाचा 
NAN PD 
झाला आणि प्रेतदेहाचा त्याग करून विमानांत बसून विष्णुलोकाला ॥ ७८ N 


कथा, 


॥ १५ li 





माझ्या दूतां नीं नेला, या माझ्या व्रताच्या प्रभावाने त्याला दिव्यभोग प्राप्त झाले आणि 
त्याला FE असें माझें साँनिध्य ( सामीप्यशचक्ति ) प्राप्त झालें ॥ ७९ ॥ तेव्हां Å må 
aa नित्य व सवे मनोरथ पूर्ण करणारें आहे असे तत्त्ववेत्ते mildt पुराणादिकांतून 


ey 


वर्णन केलेलें आहे ॥ ८० ॥ हें ब्रत कोणतीही कामना असो, सर्व इच्छा पूर्ण करणारें 


ममदूतेःसमानीतोदियभोगसमन्वितः॥ ममसांनिभ्यमापन्नोत्रतस्यास्य 
प्रभावतः ॥ ७९॥ नित्ममेवत्रतंचेतत्पुराणेसावकामिकम्‌ ॥ गीयतेविधिव 
त्सम्यब्छुनिभिस्तत्वदरिभि :॥८०॥ सावेकामिकमेवेतत्कृत्वाकामानवाप्र 
यात्‌॥८१॥ एतत्तेसवेमाख्यातंत्रतानामुत्तमंत्रतम्‌ ॥ ममसांनिध्यकृद्राज 
_ न्किभूयःश्रोतुमिच्छसि॥८२॥इतिभविष्योत्तरेजन्माष्टमीकथा seni 
असल्यानें याचें आचरण करणाराचे सारे हेतु पूणे होतात ॥ ८१ ॥ राजा, हें सर्व aai- 


मध्यें श्रेष्ठ av तुला सांगितलें, हें माझी सामीप्यञुक्ति देणारें आहे. यावर पुनः काय 
श्रवण करण्याची इच्छा आहे? Ul ८२ ॥ इति श्रीभविष्योत्तरपुराणे जन्माष्टमीकथा dwt ॥ 








क्क 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





å 





e: 


आरती कृष्णाची 
कोणा शरण गेले विधि त्रिपुरहरणा ॥ गोरूपाभू देवांसह दुःखोद्धरणा ॥ क्षीराब्धिखें कोणी 
येउनियां करुणा ॥ नाभी नाभी गजुनि केलें अवतरणा॥१॥ जय देव जयदेव जय मेघश्यामा ॥ 
ब्रह्मचारी ह्मणविसि भोगुनियां शयामा ॥ जय देव जय देव lwo ॥ पद लावुनि यमलाजुन 
कोणीं उद्धरिला ॥ श्षुणमात्रें दांवानल कोणीं ग्राशियला ani शकटासुर कोणीं नाशि-| 
यला ॥ बाळक देउन कोणीं गुरु संतोषविला ॥ जय देव जय देव l २॥ वसुदेवासह जातां 
लावुनियां चरणा ॥ कोणीं उथळ केली अवलीला यमुना I अवतारें अरुणानुज निजवाहन कोणा ॥ 
मोहरिनादे कोणा लुब्ध व्रजलऊलना ॥ जय देव जय देव० ॥ ३ ॥ भोगुनियां भोगातीत कोणात | 
ह्मणती ॥ भारतभागवतादि कोणाची ख्याती ॥ ऐसा तूं परमात्मा परन्रह्ममूती U एका जनादन | 
हृदयीं ध्याताहे चित्तीं ॥ जय देव जय देव० ॥ 8 ll 


| हें पुस्तक वे.शा. रा. रा. वासुदेव लक्ष्मणशास्त्री पणशीकर यांनीं तयार BS. तें मुंबईमध्यें “निर्णेयसागर 
छापखान्याचे मालक पांडुरंग जावजी यांनीं आपल्या छापखान्यांत छापून प्रसिद्ध aw 
शक १८४७, सन १९२६ 


जन्माष्ट i कथा. 


॥ १६॥ 








॥ १६ ॥ 


PUBLISHER:—Pandurang Jawaji, } at the “Nirnaya-sagar ” Press, 
PRINTER:— Ramchandra Yesu Shedge, 26-28, Kolbhat Lane, Bombay. 


1 
r 
1 


P 


i 
| 
| 
| 


| 




















f [ l 
y ` |, K = 
| 9 संस्कृत-स्तोत्रम्नन्थ. | 
१ गङ्गालहरी--(पीयूषलहरीव्याख्यासहिता) किं र. आ. as आ. 
हें पुस्तक सुप्रसिद्ध असून अलीकडे दुर्मिळ झाल्यामुळें बृहत्स्तोत्ररल्लाकर-सचित्र (स्तोत्रें१८२) | | 
à दशहरादिकांमध्यें वाचणारांची अडचण होते, Å दूर व्हावी कागदी बाइंडिंग, ... o १४ ० ३ | 
(|| झणूल आद्या sins शुद्ध सुव्यवस्थित sað आहे. बृहत्स्तोत्रलाकर-सचित्र (स्तोत्रे ८२) 
6 किंमत 9 आणि. ट. ख. १ आणा. कापडी बाइंडिंग ० ssi N 
किं. रु. आ. 5.8. आ. दृहत्स्तोत्ररलाकर-सचित्र (स्तोत्रें १८२) 
0 गंगालहरी-मूलमात्र l ० १ ० ॥ | रेशमी बाइंडिंग Doe ED 0 
क चतुःस्छोकी भागवत e ० । ० ॥ | ब्रह्मज्ञानावढी-शंकराचायेकृत, .. ० ॥ o ll v 
ज्योतिलिङ्गस्तोत्र व शिवमानस- महिद्नस्तोत्र-मधुसूदनी (शिवविष्ण्वर्थ) | 
V पूजा o ॥ ० ॥| ` व्याख्येसहित dag o. e o l 
© त्रैलोक्यमोहनकचच e २ ० १| महिस्नस्तोत्र-केवलसिवार्थबोधक gat % 
9 दत्तात्रेयस्तोत्र pce cc कोत Ae 6 hoi ora o A 9 
द्वादशस्तोत्र-भगवत्पादाचार्यकृत.... e १ ० ॥| यमुनाष्टक-इंकराचारयकृत. ... e । e ul 
0 नर्मदाष्टकस्तोत्र-शकराचार्यकृत.... 9 I ० N| रामरक्षास्तोत्र. A ००००४० Ne 
| 0 पुरुषोत्तमखहस्रनाम.--. o i ० १| रेणुकासहस्मनाम-हें agaaa प्रासा- | 
मकरन्दस्तवराजस्तोत्र. ० १ ० ॥| दिक आहे व यांतील कवच तर केवळ | 
: महालक्ष्म्यष्टक. o E sei मंत्रमय आहे. sss =. ० Mls l å 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 








H= 


अ श्रीकृष्णजन्माष्टमीपूजासार्थकथा = 


AFTAT ॥ 
RCEF AS AFC AFRE RE” 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





—— 
RIO ed पे aes Ra 


[OrderDescription] 
CREATED=13.09.19 16:34 
„TRANSFERRED=2019/09/13 at 16:38:53 
„PAGES=21 

„TYPE=STD 
sNAME=S0001789 

„Book Name=M-2231-SHRIKRISHAN JANMASTMI PUJA SARTH KATHA 
ORDER TEXT= 
,,PAGELIST] 

FILE 1=00000001.TIF 
„FILE2=00000002.TIF 
„FILE3=00000003.TIF 
„FILE4=00000004.TIF 
„FILE5=00000005.TIF 
„FILE6=00000006.TIF 
„FILE 7=00000007.TIF 
FILE8=00000008.TIF 
„FILE9=00000009.TIF 
FILE 10=00000010.TIF 
FILE 11=0000001 1.TIF 
FILE 12=00000012.TIF 
FILE 13=00000013.TIF 
FILE 14=00000014.TIF 
FILE 15=00000015.TIF 
FILE 16=00000016.TIF 
FILE 17=00000017.TIF 
FILE 18=00000018.TIF 
FILE 19=00000019.TIF 
„FILE20=00000020.TIF 
FILE21=00000021.TIF 


9 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


